धर्मादाय संघटनेच्या आस्थापनेवरील 
गट-अ या संवर्गातील पदांवरील 
पदोन्नतीसाठी शिफ़ारस करण्यासाठी 
विभागीय पदोन्नती समितीचे पुनर्गठन 
करण्याबाबत.... 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र.:- सीएचए-२०१६/प्र.क्र.१८४/का.१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- २९ मार्च, २०२२. 


पहा:- 9) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. सीएचए-२०१६/प्र.क्र.१८४/का.१, 
दि.१७.०७.२०१७. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, झासन निर्णय क्र:ःएसआरव्ही-२०१८/ प्र.क्र.१५९/का.१२ 
दि.०१.०८.२०१९. 


प्रस्तावना:- 


संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये, धर्मादाय संघटनेच्या आस्थापनेवरील गट-अच्या 


संवर्गातील पदांवर पदोन्नती देण्यासाठी निवडसूची तयार करण्याकरीता विभागीय पदोन्नती 


समिती गठित करण्यात आली होती. तथापि, सामान्य प्रशासन विभागाच्या, संदर्भ क्र.२ च्या 


area निर्णयान्वये, राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्याकरिता 


अनुसरावयाच्या कार्यवाहीबाबतची एकत्रित मार्गदर्शक तत्त्वे विहित करण्यात आली आहेत. 


सदर झासन निर्णयामध्ये विभागीय पदोन्नती समितीची रचना करताना, अनुसरावयाची 


मार्गदर्शक तत्त्वेही समाविष्ट आहेत. 


CMR, SITET संदर्भ क्र.२ मधील सूचना विचारात घेऊन, धर्मादाय संघटनेच्या 


आस्थापनेवरील गट-अच्या संवर्गातील सर्व पदांसाठी पदोन्नतीचे प्रस्ताव विचारात घेऊन, 


पदोन्नतीसाठी पात्र अधिकाऱ्यांची निवडसूची तयार करणे व त्यांच्या पदोन्नतीसाठी सक्षम 


प्राधिकाऱ्याकडे शिफ़ारस करण्यासाठी विभागीय पदोन्नती समितीमध्ये सुधारणा/पुर्नरचना 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये,धर्मादाय संघटनेच्या आस्थापनेवरील गट-अच्या 


संवर्गातील सर्व पदांसाठी पदोन्नतीचे प्रस्ताव विचारात घेऊन, पदोन्नतीसाठी पात्र 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचए-२०१६/प्र.क्र.१८४/का.१ 


अधिकाऱ्यांची निवडसूची तयार करणे व त्यांच्या पदोन्नतीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे 


शिफ़ारस करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या विभागीय पदोन्नती समितीचे पदनामनिहाय 


खालीलप्रमाणे पुनर्गठन करण्यात येत आहे. 


१) प्रधान सचिव व विधि परामर्शी - अध्यक्ष 
२) धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई  - सदस्य 
३) सह सचिव/उप सचिव (कार्या-१) - सदस्य 


४ सह सचिव/उप सचिव (विधि व न्याय विभाग) - मागासवर्गीय प्रतिनिधी तथा सदस्य 


५) अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (कार्या-५ - सदस्य सचिव 


२. सदर आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 


सदर ara निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७//५/.॥80॥959॥॥8.90५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२९१५२८५०४११२ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


ढ ढ Digitally signed by Manisha Anil Kadam 

M h A | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law And Judiciary 
anisna Anl Depa 

2 


po = , st=Maharashtra, 
19954abe1615213c9867d36416b464631 1d3a20fa0e8 


stalCode=400032, 


5.4.2 
638f40554d1f74d87b, 
नं 


Kadam Seat an 
(मनिषा कदम) 
सहायक सॉलिसिटर नि उप सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. सर्व धर्मादाय सह आयुक्त/धर्मादाय उप आयुक्‍त/सहायक धर्मादाय आयुक्त, 
४. सह सचिव/उपसचिव (कार्या-१), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. धर्मादाय आयुकत कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. कार्यासन अधिकारी (कार्या-१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. कार्यासन अधिकारी (कार्या-२), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवड नस्ती (कार्या-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


